अपर कामगार आयुक्त, गट-अ संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२४ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन निर्णय क्र. सेवाज्ये-०५२४/प्र.क्र.९४/कामगार-८ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा:- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१. 
२. शासन निर्णय क्रमांक सेवाज्ये-०५२४/प्र.क्र.९४/काम-८, दि.०६.०६.२०२४. 
३. कामगार आयुक्‍त यांचे पत्र क्र.काआ/आस्था/से.ज्ये./अ.का.आ/२०२४/ 
कार्या-२/६६२, दि.०१.०८.२०२४. 
शासन निर्णय:- 


कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील अपर कामगार आयुक्‍त, गट-अ या 
पदावरील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी उपरोक्त अ क्र.२ 
येथील शासन निर्णयान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर सेवाज्येष्ठता यादीवर उपरोक्त अ.क्र.३ 
येथील पत्राच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही अभिवेदने अथवा हरकती प्राप्त झाल्या 
नसल्याचे कामगार आयुक्‍त यांनी कळविले आहे. त्यानुसार सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-अ” मध्ये 
दर्शाविल्यानुसार अपर कामगार आयुक्‍त, गट-अ संवर्गाची दि.०१.०१.२०२४ रोजीची अंतिम 
सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. ही सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करताना दि.१ जानेवारी 
हा आधारभूत दिनांक मानण्यात आलेला आहे. 
२. सदरहू अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर 
दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती 
याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२२११५०२६८३१० असा आहे. हा आदेडा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHRINIVAS 
DATTATRAY JIREWAR 


(श्रीनिवास जिरेवार ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति:- 
१. कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई -५१. 
२. सर्व संबंधित अधिकारी व्दारा कामगार आयुक्त, मुंबई. 
३. निवड नस्ती (कामगार-८) 


शासन निर्णय क्र.सेवाज्ये-०५२४/प्र.क्र.९४/कामगार-८, दिनांक 22 ऑगस्ट, २०२४ सोबतचे प्रपत्र-“अ 


१. संवर्गाचे नाव:- अपर कामगार आयुक्त, गट-अ 
२. वेतनस्तर एस-२५, रु.७८,८००-२,०९,२०० 
३. दि.०१ जानेवारी, २०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


अ. | ज्येष्ठ नांव नियुक्तीचा | जन्मतारीख । प्रवर्ग । प्रत्यक्ष रुजु | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवित्ती | शैक्षणिक अर्हता शेरा 
क्र. ता मार्ग दिनांक/पदोन्नती|  ज्येष्ठतेचा दिनांक 
क्रमांक (सरळसेवा दिनांक मानीव दिनांक 
/ पदोन्नती) 
| 7 श्रीम.एस.एस.लळोखंडे | पदोन्नती २४.०५.१९६९ | अ.जा. । 28.09.2029 २८.०१.२०२१ | ३१.०५.२०२ बी.ए.(इको) दि.१४.०३.२०२ 
७ ४ रोजी सह 
आयुक्‍त 
(माथाडी) या 
पदावर 
पदोन्नती. 
२ २ | श्री.एस.बी.पोळ पदोन्नती ।२२.०१.१९६७ | अ.जा. | १९.१०.२०२२ २०.१०.२०२२ | ३१.०१.२०२ | बी.ए.डिप्लोमा कार्यरत 
4 इन लेबर लॉ अँड 
लेबर वेलफेअर 
३ ३ श्री.भा.मा.मोरडे पदोन्नती ।०५.०२.१९६९ | खुला | १९.१०.२०२२ ०७.११.२०२२ | २८.०२.२०२ | बी.एस.सी. कार्यरत 
७ (अँग्री/ 
एल.एल.बी. 
४ ४  ।श्री.र.ग.इळवे पदोन्नती । १७.०७.१९६ | खुला | १४.०३.२०२३ १४.०३.२०२३ | ३१.०७.२०२ | बी.एस.सी., कार्यरत 
९ ७ एम.एस.डब्ल्यू. 
एल.एल.बी. 
SHRINIVAS DATTATRAY 
JIREWAR 
(श्रीनिवास जिरेवार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


